महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HAT - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा :- सा.प्र.ववि.शा.आ.क्र.बदली २०१८/प्र.क्र.९२९/१४ अ, दिनांक ०६.०६.२०१८ 


शासन आदेठा 


श्री. हे.र.वाडीकर, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांची प्रशासकीय 


कारणास्तव संदर्भाधीन दिनांक ०६.०६.२०१८ च्या आदेशान्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील 
पणन या उपविभागासाठी बदली करण्यात आली आहे. या आदेशान्वये श्री. हे.र.वाडीकर, कक्ष अधिकारी 
यांची सहकार, पणन व gaat विभागामध्ये झालेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१७२६ २३८४००७ असा आहे. हा Sear 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
G aj anan Bhimrao eat 2 cee Guay Go, 5- 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 


G U lav Date: 2018.10.04 17:31:12 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. हे.र.वाडीकर, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 


अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/ सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/ सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

आहरण व संवितरण अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/ सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई- ४०० ०३२ (संबंधित मंत्राळयीन विभागांमार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


